१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार Non - 
Million Plus Cities अंतर्गत सन २०२२-२०२३ 
वर्षातील अबंधनकारक/मुलभुत अनुदानाचा 
(Untied/Basic_ Grants) दुसरा हप्ता वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


झछासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/प्र.क्र.७२/ नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक :-०८ जून, २०२३ 


वाचा :- 
१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-०४, 
दि.२८.१०.२०२० 
२. केंद्र शासनाचे पत्र (ण. Release No.25/2023-24) क्रमांक ए.15(03) FC-XV/FCD/2020-25, 
दिनांक 01.06.2023. 


प्रस्तावना :- 

२०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षासाठी १५ वा वित्त आयोग गठीत झालेला असून वाचा क्र.२ 
येथील दिनांक ०१.०६.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Non-Million Plus 
Cities गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरीता रु. १९१.०० कोटी इतक्या सन २०२२-२३ 
वर्षाच्या अबंधनकारक/मुलभुत अनुदानाचा (Untied/Basic Grants) दुसरा हप्ता प्राप्त झालेला 
असून सदर अनुदान राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून वाचा क्र.२ येथील आदेशान्वये 
मुक्‍त करण्यात आलेला सन २०२२-२०२३ वर्षाचा अबंधनकारक/मुलभुत अनुदानाचा (Untied/Basic 
Grants) दुसरा हप्ता रु. १९१.०० कोटी Non-Million Plus Cities गटातील सर्व पात्र “s” वर्ग 
महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगर पंचायतींना तसेच कटक मंडळांना i) लोकसंख्या ॥) क्षेत्रफळ या 
निकषा आधारे सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर रु. १९१.०० कोटी इतकी रक्कम, सोबतच्या परिशिष्टानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थाना वितरित करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांनी सोबतच्या परिशिष्टानुसार संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या fess 


रक्‍कम PEMS प्रणालीमार्फत तात्काळ वितरित करण्यात यावी. 


३. सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १५ व्या वित्त 
आयोगाच्या अबंधनकारक/मुलभुत अनुदानाच्या (Untied/Basic Grants) रकमेचे विहित 
नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र तात्काळ आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय, मुंबई यांनी शासनाकडे सादर करावे. सदर अनुदानातून खर्च करताना शासन 
निर्गमित करेल अशा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार 
करणे बंधनकारक राहील. सदरचे अनुदान “सशर्त” म्हणून वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 

४. १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार सन २०२२-२०२३ वर्षाचा अबंधनकारक/मुलभुत 
अनुदानाचा (Untied/Basic Grants) दुसरा हप्ता वर नमुद केल्याप्रमाणे “ड” वर्ग 
महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांना तसेच कटक मंडळांना वितरीत करण्यात 
येत असून सदरचा खर्च हा "मागणी क्र.एफ-२,२२१७ नगर विकास, ०५,इतर नगर विकास 
योजना,१९१,नागरी स्थानिक संस्था, नागरी विकास प्राधिकरण,नागरी विकास बोर्ड इत्यादींना 
सहाय्य,(००)(०३) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
सहायक अनुदाने (अनिवार्य), (२२१७ ५३१४) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " या लेखाशिर्षांतर्गत 
सन २०२३-२०२४ या चालू वित्तीय वर्षाकरीता उपलब्ध असणाऱ्या तरतूदीमधून खर्ची घालण्यांत 
यावा. 


५. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी सह आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहायक आयुक्‍त (लेखा), नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १८/विआक, दिनांक 
०५.०६.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०६१७१२४८६४२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, MAHENDRA eee eee nc 


= IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


PA R BAT DA LVI OF MAHARASHTRA, OU = URBAN 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.06.08 12:49:00 +05'30' 


(महेंद्र दळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१, मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्‍त व संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
ष्‌. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

. आयुक्त, सर्व संबंधीत महानगरपालिका 

१०. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
१३. प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती, नवि-४ कार्यासन , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


शासन निर्णय क्रमांक :- एफएफसी-२०२३/प्र.क्र.9२ /नवि-४ , दिनांक ०८ जून, 2023 सोबतचे परिशिष्ट. 


अ.क्र. | जिल्हा म.न.पा./ न.पा. / न.पं./कटक लोकसंख्या व 
मंडळाचे नाव क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी (पूर्णांकात रुपये) 

हिं 6 ? & 

शि. ठाणे भिवंडी निजामपुर ५,६६,७२,१२० 
महानगरपालिका 

२ ठाणे उल्हासनगर महानगरपालिका ४,०२,८३,१३८ 
ठाणे अंबरनाथ नगरपरिषद २,०८,९१,२३७ 
४ ठाणे बदलापूर नगरपरिषद १,४५,८५,३१८ 
प ठाणे शहापूर नगरपंचायत १०,५८,३७२ 
ठाणे मुरबाड नगरपंचायत १८,८१,२७८ 
७ पालघर जव्हार नगरपरिषद १०,३१,३१२ 
८ पालघर डहाणू नगरपरिषद ४३,८६,९५३ 
९ पालघर पाळघर नगरपरिषद ६९,०१,०२२ 
_१०| पालघर विक्रमगड नगरपंचायत ,39,023 
शि. पालघर तलासरी नगरपंचायत १९,४६,५९४ 
१२ पालघर वाडा नगरपंचायत १५,७०,२९८ 
१३ पालघर मोखाडा नगरपंचायत १३,१२,६६६ 
१४ रायगड पनवेल महानगरपालिका ४,२७,८९,८३७ 
१५ रायगड खोपोली नगरपरिषद ६३,०६,७४६ 
१६ रायगड अलिबाग नगरपरिषद १६,८०,०८१ 
१७ रायगड महाड नगरपरिषद २२,६८,१७८ 
१८ रायगड पेण नगरपरिषद ३२,१३,९६२ 
१९ रायगड रोहा नगरपरिषद १६,८६,१८३ 
२० रायगड उरण नगरपरिषद २४,५७,०८९ 
२१ रायगड मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद १०,४४,९९० 
२२ रायगड श्रीवर्धन नगरपरिषद १२,८६,७२४ 
2३ रायगड माथेरान नगरपरिषद ५,११,६६७ 
२४ रायगड कर्जत नगरपरिषद २५,१४,२०१ 
२५ रायगड म्हसळा नगरपंचायत ९,५०,१७२ 
२६ रायगड तळा नगरपंचायत ८,९२,०८२ 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


२७॥ रायगड  । पोलादपूर नगरपंचायत ५,४९,२०२ 
२८ रायगड माणगांव नगरपंचायत १८,०६,९१५ 
२९ रायगड खालापूर नगरपंचायत ७,४२,८२१ 
३० रायगड पाली नगरपंचायत १०, ३६,७०४ 
३१| रत्नागिरी । रत्नागिरी नगरपरिषद ६२,६१,४२२ 
३२। रत्नागिरी । चिपळूण नगरपरिषद ४६,९२,८०७ 
३३। रत्नागिरी | खेड नगरपरिषद १४,०७, ६३० 
३४। रत्नागिरी । राजापूर नगरपरिषद ९,११,३०२ 
३५। रत्नागिरी । दापोली नगरपंचायत १३,४४,०२५ 
३६। रत्नागिरी | गुहागर नगरपंचायत ११,६७,७५६ 
390) रत्नागिरी । देवरूख नगरपंचायत १४,८३,१०१ 
३८ | रत्नागिरी । लांजा नगरपंचायत २२,४३,३२८ 
३९। रत्नागिरी मंडणगड नगरपंचायत ४,३७,०१३ 
४० सिधुदूर्ग सावंतवाडी नगरपरिषद २०,३८,६१९ 
४१ सिंधुदूर्ग वेगुर्ला नगरपरिषद १२,७४,१५४ 
४२ सिंधुदूर्ग मालवण नगरपरिषद १६,१५,९२९ 
४३ Regt  । कणकवली नगरपंचायत १४,८७,९३३ 
४४ | सिंधुदूर्ग । वाभवे वैभववाडी नगरपंचायत ३,१६,९६३ 
४५ सिधुदूर्ग OS दोडामार्ग नगरपंचायत ५,६५,६९६ 
४६। सिंधुदुर्ग | कुडाळ नगरपंचायत १३,६७,६५९ 
४७। सिंधुदुर्ग = | देवगड-जामसंडे नगरपंचायत १८,९९,७४२ 
४८ नाशिक मालेगांव महानगरपालिका ३,८५,९६,१११ 
४९ नाशिक मनमाड नगरपरिषद ६९,७७,८७९ 
५० नाशिक इगतपूरी नगरपरिषद ३१,०६,९९३ 
५१ नाशिक नांदगांव नगरपरिषद १९,५३,४१३ 
42 नाशिक सिन्नर नगरपरिषद ६२,९७,९५० 
५३ नाशिक | येवला नगरपरिषद ४२,२७,५५७ 
५४ नाशिक त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद १ वत 
Gy नाशिक सटाणा नगरपरिषद ३६,४९,८२१ 
५६ नाशिक निफाड नगरपंचायत १८,३८,३४९ 
Gig नाशिक कळवण नगरपंचायत १८,१७,०९६ 
५८ नाशिक देवळा नगरपंचायत १२,८२,०५८ 
५९ नाशिक पेठ नगरपंचायत €,99,800 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


६० नाशिक सुरगणा नगरपंचायत ५,७५,०८८ 
६१ नाशिक चांदवड नगरपंचायत २८,०४,१६५ 
६२ नाशिक दिंडोरी नगरपंचायत १८,७८,०७८ 
६३ नाशिक भगुर नगररिषद ९,९१,२६० 
६४ नाशिक देवराळी कटकमंडळ ५२,०६,८४८ 
६५ नाशिक ओझर नगरपरिषद ५२,६०,८५६ 
६६ | अहमदनगर | अहमदनगर महानगरपालिका २,९०,४०,३१७ 
६७| अहमदनगर [श्रीरामपूर नगरपरिषद ७२,५९,३४८ 
६८ । अहमदनगर ।संगमनेर नगरपरिषद ५५,७०,२४४ 
६९ | अहमदनगर | कोपरगांव नगरपरिषद ५३,९६,६८० 
७०। अहमदनगर । राहुरी नगरपरिषद ४०,३०,६७८ 
७१। अहमदनगर | राहाता पिपळस नगरपरिषद २२,७२,२९६ 
७२ | अहमदनगर  श्रीगोदा नगरपरिषद ४४,०६,८१२ 
03) अहमदनगर | देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद ३४,४२,६७२ 
७४ | अहमदनगर | पाथर्डी नगरपरिषद २९,१४,१८४ 
oy) अहमदनगर | नेवासा नगरपरिषद २५,९१,७४३ 
og | अहमदनगर | शिडी नगरपंचायत ३१,३९,७७७ 
७७ अहमदनगर | जामखेड नगरपरिषद ४६,१६,३३५ 
७८ | अहमदनगर | अकोले नगरपंचायत १८,७४,६७१ 
oe) अहमदनगर | कर्जत नगरपंचायत २५,८८,३४२ 
८०। अहमदनगर ।पारनेर नगरपंचायत २२,९१,०४७ 
८१। अहमदनगर | tama नगरपरिषद ४४,०७,७१९ 
८२। अहमदनगर | अहमदनगर कटकमंडळ २५,८९,५९२ 
८२३ नंदुरबार नंदुरबार नगरपरिषद ९४,८७,१८१ 
८४। नंदुरबार । शहादा नगरपरिषद ४८,९५,७९० 
८५। नंदुरबार । तळोदा नगरपरिषद २१,३२,०८२ 
८६ नंदुरबार । नवापूर नगरपरिषद ३०, ३२, ३४३ 
८७ नंदुरबार धडगाव वडफाळे नगरपंचायत १२,५५,४६० 
ट्ट धुळे धुळे महानगरपालिका ३,०७,२९,५९६ 
८९ धुळे शिरपूर-वरवाडे नगरपरिषद ६२,१२,७७४ 
९० धुळे दोडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद ४४, ३३,८७८ 
९१ धुळे सिदखेड नगरपंचायत २४,८३,१२२ 
९२ धुळे साक्रो नगरपंचायत 92,198,228 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


९३ जळगांव | जळगांव महानगरपालिका ३,७९,१४,५०३ 

९४ | जळगांव भुसावळ नगरपरिषद १,५१,१२,५७७ 

९५ जळगांव ।अमळनेर नगरपरिषद ७९, ३९,६९५ 

९६ जळगांव चोपडा नगरपरिषद ५९,०१,१८१ 

९७ जळगांव चाळीसगांव नगरपरिषद ८१,३०,२२५ 

९८ जळगांव पाचोरा नगरपरिषद ४८,२४,३६७ 

९९ जळगांव । फैजपूर नगरपरिषद २१,९८,४७३ 
| 900 | 00 जळगांव | यावल नगरपरिषद ४१,२२,८७३ 
| 909 | ०१ जळगांव | रावेर नगरपरिषद २१,८६,४०३ 
१०२ जळगांव | सावदा नगरपरिषद १६,७३,४२८ 
१०३ जळगांव | पारोळा नगरपरिषद ३०,७१,९७६ 
१०४ जळगांव धरणगांव नगरपरिषद २९,०३,४६२ 
१०५ जळगांव । एरंडोल नगरपरिषद २५२९,९८२ 
१०६ जळगांव | जामनेर नगरपरिषद ४६,२०,७८२ 
१०७ जळगांव भडगांव नगरपरिषद ४०,३७,५३९ 
१०८ जळगांव | वरणगाव नगरपरिषद २८,१२,९८२ 
१०९ जळगांव बोदवड नगरपंचायत २४,२१,०८५ 
| 990 | जळगांव मुक्‍ताईनगर नगरपंचायत २३,९३,९७९ 
शि जळगांव | ]ोंदुणी नगरपंचायत २७,४९,८१२ 
११२ जळगांव | नशीराबाद नगरपरिषद २५२१११ 
११३ पुणे बारामती नगरपरिषद ९७,९३,८५२ 
११४ पुणे लोणावळा नगरपरिषद ५४,२२,५७२ 
११५ पुणे तळेगांव-दाभाडे नगरपरिषद ४६,८६,३२७ 
११६ पुणे दौड नगरपरिषद ४०,४८,७३७ 
११७ पुणे इंदापूर नगरपरिषद २१,४३,७२८ 
११८ पुणे शिरुर नगरपरिषद ३०,७४,७२२ 
११९ पुणे जेजुरी नगरपरिषद १२,९८,६९४ 
१२० पुणे भोर नगरपरिषद १६,४८,०२९ 
१२१ पुणे सासवड नगरपरिषद ३०,२७,०२९ 
१२२ पुणे आळंदी नगरपरिषद २४,१८,७६५ 
१२३ पुणे जुन्नर नगरपरिषद २०, ६०,४१६ 
१२४ पुणे राजगुरुनगर नगरपरिषद २३, ६०,७०६ 
१२५ पुणे चाकण नगरपरिषद ३६,३७,५५२ 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


१२६ पुणे वडगाव नगरपंचायत १४,८९,५३८ 
१२७ पुणे देहु नगरपंचायत १७,४३,०५१ 
१२८ पुणे माळेगाव बुद्रुक नगरपंचायत २१,०३,१०७ 
१२९ पुणे मंचर नगरपंचायत १८, ६२,०७६ 
१३० पुणे पुणे कटकमंडळ ५९,४६,६६१ 
१३१ पुणे देहुरोड कटकमंडळ ४६,९९,९७० 
१३२ पुणे खडकी कटकमंडळ ५८,५७,३८३ 
सांगली सांगळी-मिरज-कुपवाड ४,२४,१२,७९३ 
ae महानगरपालिका 
१३४ सांगली इस्लामपूर नगरपरिषद ६२,४,४३९ 
१३५ सांगली विटा नगरपरिषद ५०,७१,७०६ 
१३६ सांगली आष्टा नगरपरिषद ४८,३४,२६६ 
१३७ सांगली तासगांव नगरपरिषद ३९,८५,०५३ 
१३८ सांगली जत नगरपंचायत ४३,३८,०८१ 
१३९ सांगली कवठे महाकाळ नगरपंचायत १९,४७,९५७ 
१४० सांगली खानापूर नगरपंचायत १०,६५,९३८ 
१४१ सांगली शिरोळा नगरपंचायत १४,५८,८८५ 
१४२ सांगली कडेगांव नगरपंचायत १३,६६,१०३ 
१४२३ सांगली पळूस नगरपंचायत २७,०१,०९५ 
१४४ सातारा सातारा नगरपरिषद ९६,८२,०५९ 
१४५ नागपूर आटपाडी नगरपंचायत ४०,२८,१८० 
१४६ सातारा कराड नगरपरिषद ४३,१४,८०४ 
१४७ सातारा फलटण नगरपरिषद ४४,५०,०२१ 
१४८ सातारा रहिमतपूर नगरपरिषद २२,७६,९७२ 
१४९ सातारा म्हसवड नगरपरिषद 38,940,348 
१५० सातारा वाई नगरपरिषद २९,२८,९०७ 
१५१ सातारा पांचगणी नगरपरिषद १३,३२,७३१ 
१५२ सातारा महाबळेश्वर नगरपरिषद ४३,५५,०२७ 
१५३ सातारा मलकापूर नगरपंचायत २६,९५,८१४ 
१५४ सातारा लोणंद नगरपंचायत २०,२३,३९६ 
१५५ सातारा  । कोरेगांव नगरपंचायत २२,०८,९४५ 
१५६ सातारा मेढा नगरपंचायत ४,४१,८९९ 
१५७ सातारा पाटण नगरपंचायत १२,१९,८५६ 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


१५८ सातारा वडूज नगरपंचायत २०,२९,६७५ 
१५९ सातारा खंडाळा नगरपंचायत ९,२७,३६२ 
१६० सातारा दहीवडी नगरपंचायत २१,५३,८८४ 
१६१। सोलापूर । सोलापूर महानगरपालिका ७,९२,४३,१५१ 
१६२ सोलापूर ।बार्शी नगरपरिषद १,०२,०४,६२८ 
१६३। सोलापूर ।पंढरपूर नगरपरिषद ८२,०८,८५२ 
१६४। सोलापूर करमाळा नगरपरिषद १९,४०,७३४ 
१६५ सोलापूर सांगोला नगरपरिषद ४२,७६,०६८ 
१६६ सोलापूर । अक्कलकोट नगरपरिषद ३२, ६९,०७३ 
१६७। सोलापूर | मंगळवेढा नगरपरिषद १७,५२,७६३ 
१६८ सोलापूर मेंदर्गी नगरपरिषद १०,२०,९१८ 
१६९। सोलापूर । दुधनी नगरपरिषद ९,२१,४९६ 
qgo| सोलापूर | कुडुवाडी नगरपरिषद १९,२२,१३२ 
qoq| सोलापूर । माळशिरस नगरपंचायत २५,५५,३६७ 
qo2) सोलापूर | मोहोळ नगरपरिषद ३१,५३,८१० 
१७३। सोलापूर ।माढा नगरपंचायत १२,१९,०३७ 
१७४। सोलापूर अकलुज नगरपरिषद ४०,९७,१९२ 
१७५ | सोलापूर । नातेपुते नगरपंचायत २०,७२,४७१ 
१७६ सोलापूर महाळूंग-श्रीपुर नगरपंचायत २४,२५,७३५ 
१७७। सोलापूर | वैराग नगरपंचायत १७,१९,९२८ 
१७८ | सोलापूर । अनगर नगरपंचायत २४,२९,४२६ 
१७९। कोल्हापूर । कोल्हापूर महानगरपालिका ४,४९,१४,८९६ 
१८०। कोल्हापूर । इचलकरंजी महानगरपालिका २,३३,८३,६५० 
१८१। कोल्हापूर । जयसिंगपूर नगरपरिषद ४०,३७,६५७ 
१८२। कोल्हापूर ।मलकापूर नगरपरिषद ४,६५,९४० 
१८३ । कोल्हापूर । मुरगूड नगरपरिषद ११,९९,०४६ 
१८४ | कोल्हापूर । वडगांव नगरपरिषद २२,५४,०३३ 
१८५ कोल्हापूर । गडहिंग्लज नगरपरिषद २२,२४,७६१ 
१८६। कोल्हापूर । कुरुंदवाड नगरपरिषद २३,५५,४५८ 
१८७। कोल्हापूर । कागल नगरपरिषद ४४,५३,६५४ 
१८८ | कोल्हापूर । हूपरी नगरपरिषद 26,199, ६७९ 
१८९। कोल्हापूर । शिरोळ नगरपरिषद २७,७८,९९५ 
१९०। कोल्हापूर | पन्हाळा नगरपरिषद २,८२,५०९ 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


१९१। कोल्हापूर । आजरा नगरपंचायत १५९९९१८ 
१९२। कोल्हापूर । हातकंणगले नगरपंचायत १४,६०,८५४ 
१९३ | कोल्हापूर | चंदगड नगरपंचायत ११,४९,०८९ 
१९४ | औरंगाबाद । सिल्लोड नगरपरिषद ५४,१५,२८१ 
१९५ | औरंगाबाद । पैठण नगरपरिषद ३३,९७,२९९ 
१९६ | औरंगाबाद । वैजापूर नगरपरिषद 34,09,880 
१९७ औरंगाबाद । गंगापूर नगरपरिषद २६,९८,३८६ 
१९८ | औरंगाबाद । खुल्ताबाद नगरपरिषद १३,६०,७३४ 
१९९। औरंगाबाद । कन्नड नगरपरिषद ३३,२२,७२३ 
200; औरंगाबाद = | सोयगाव नगरपंचायत ६,७२,४४८ 
२०१। औरंगाबाद । फुलंब्री नगरपंचायत २१,५५,९४२ 
२०२ | औरंगाबाद | औरंगाबाद कटकमंडळ १६,६४,४५५ 
२०३ परभणी परभणी महानगरपालिका २,५५,७९,२८५ 
२०४ परभणी गंगाखेड नगरपरिषद ४१,७२,९१२ 
२०५ परभणी सोनपेठ नगरपरिषद १३,०९,७१९ 
२०६ परभणी पूर्णा नगरपरिषद २९,२२,०४७ 
२०७ परभणी मानवत नगरपरिषद २७,५८,७७६ 
२०८ परभणी ae नगरपरिषद 32,919,382 
208 परभणी जिंतूर नगरपरिषद ४०,८६,४०५ 
२१० परभणी पाथरी नगरपरिषद २९,४६,८२२ 
२११ परभणी पालम नगरपंचायत १३,६७,४३० 
२१२ हिंगोली हिंगोली नगरपरिषद ७४,९०, ६०० 
२१३ हिगोली बसमतनगर नगरपरिषद ५७,११,०३८ 
२१४ हिंगोली कळमनूरी नगरपरिषद २२,०३,७१४ 
२१५ हिंगोली औंढा नागनाथ नगरपंचायत १३,२७,८७१ 
२१६ हिगोली सेनगाव नगरपंचायत ७,९०,५६२ 
२१७ जालना जालना नगरपरिषद २,४४,१९,६२६ 
२१८ जालना अंबड नगरपरिषद २७, ६४,९११ 
२१९ जालना भोकरदन नगरपरिषद 98,0¢,0249 
220 जालना परतूर नगरपरिषद ३०, ६१,७९८ 
२२१ जालना बदनापूर नगरपंचायत ११,४६,२२८ 
२२२ जालना घनसांवगी नगरपंचायत ११,६३,६५४ 
२२३ जालना मंठा नगरपंचायत १९,८२,०९५ 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


२२४ जालना जाफराबाद नगरपंचायत १४,५१,६७२ 
२२५ जालना तिर्थपुरी नगरपंचायत १३,८९,२०३ 
226, नांदेड नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका ४,४८,१३,१०१ 
२२७ नांदेड बिलोली नगरपरिषद १६,२४,८३५ 
पा नांदेड उमरी नगरपरिषद TUS 4. 
२२९ नांदेड मुदखेड नगरपरिषद २२,७२,२६६ 
२३० नांदेड कंधार नगरपरिषद २२,१४,७४० 
२३१ नांदेड हदगाव नगरपरिषद २२,२६,३९९ 
232 नांदेड धर्माबाद नगरपरिषद २९,५५,७४६ 
233 नांदेड देगळूर नगरपरिषद. ४४,७४,०१५ 
२३४ नांदेड कुंडलवाडी नगरपरिषद ११,९४,८५२ 
२३५ नांदेड मुखेड नगरपरिषद २५९७२७०५१० 
२३६ नांदेड किनवट नगरपरिषद १0008) 
२३७ नांदेड लोहा नगरपरिषद 24,946,888 
932 aes भोकर नगरपरिषद ३०,५१,५१३ 
२३९ नांदेड माहूर नगरपंचायत 1३ 182803 
२४० नांदेड अर्धापूर नगरपंचायत २५,९०८०११ 
२४१ नांदेड हिमायतनगर नगरपंचायत २३,८३,५४२ 
२४२ नांदेड नायगाव नगरपंचायत १७,७५,६०५ 
२४२३ लातूर लातूर महानगरपालिका ३,०७,३४,०६४ 
2४४ लातूर उदगीर नगरपरिषद ८३,१२,४९४ 
२४५ लातूर अहमदपूर नगरपरिषद ३८,८४,०१४ 
२४६ लातूर निलंगा नगरपरिषद 38,839,284 
2४७ लातूर औसा नगरपरिषद २९,८१,२६१ 
२४८ लातूर चाकूर नगरपंचायत 20,88, ६७२ 
२४९ लातूर जळकोट नगरपंचायत BAS तरर 
२५० लातूर देवणी नगरपंचायत १८,५४,९७० 
२५१ लातूर शिरुर अनंतपाळ नगरपंचायत १६,६५,२२७ 
२५२ लातूर रेणापूर नगरपंचायत २६,३६,४४५ 
२५३। उस्मानाबाद = | उस्मानाबाद नगरपरिषद १,०९,७२३,७२२ 
ayy] उस्मानाबाद । तुळजापूर नगरपरिषद २७,८१५८२४ 
२५५। उस्मानाबाद | उमरगा नगरपरिषद २८३५७६५७४३ 
२५६ | उस्मानाबाद । भूम नगरपरिषद 0343. 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


२५७। उस्मानाबाद । परांडा नगरपरिषद १५,८४,८४२ 
२५८ | उस्मानाबाद | मुरुम नगरपरिषद १५,३२,६७१ 
२५९ | उस्मानाबाद = | नळदुर्ग नगरपरिषद 919,93,8&3 
२६०। उस्मानाबाद | कळंब नगरपरिषद २१,०४, ३६४ 
२६१। उस्मानाबाद | लोहारा नगरपंचायत १०,८४,५१७ 
२६२। उस्मानाबाद | वाशी नगरपंचायत २७०२७६६ 
263 बीड बीड नगरपरिषद १,१७,८०,१५७ 
२६४ बीड अंबेजोगाई नगरपरिषद ६०,७६,२८३ 
२६५ बीड परळी वैजनाथ नगरपरिषद ७३, ६५,६१० 
२६६ बीड माजलगांव नगरपरिषद ४०,१४,८७९ 
२६७ बीड गेवराई नगरपरिषद २७,४९,५३० 
२६८ बीड धारुर नगरपरिषद १७,२५,४६९ 
र्र बीड केज नगरपंचायत ३३,६४,०५९ 
२७० बीड वडवणी नगरपंचायत १५,०७,५९१ 
२७१ बीड आष्टी नगरपंचायत २१,२४,०४७ 
२७२ बीड पाटोदा नगरपंचायत २७,४८,३२८ 
२७३ बीड शिरुर कासार नगरपंचायत ६,०६,४९० 
२७४। बुलढाणा । बुलढाणा नगरपरिषद 44,94, ३७० 
204) बुलढाणा । खामगांव नगरपरिषद ७७,४५,८६६ 
२७६। बुलढाणा । मलकापूर नगरपरिषद ५४,६८,६३० 
२७७। बुलढाणा | शोगांव नगरपरिषद ४८,४७,३०२ 
२७८। बुलढाणा । जळगांव जामोद नगरपरिषद २३,१०,२८१ 
२७९। बुलढाणा । मेहकर नगरपरिषद ३७,२२,८६७ 
२८० बुलढाणा  । नांदुरा नगरपरिषद 3€,8C,0€2 
२८१ बुलढाणा । चिखली नगरपरिषद ४७,५३,४७६ 
२८२ बुलढाणा | देऊळगांव राजा नगरपरिषद २६,१४,३५४ 
२८३। बुलढाणा | लोणार नगरपरिषद 92,695,938 
२८४ बुलढाणा सिंदखेडराजा नगरपरिषद २१,९६,१०३ 
244) बुलढाणा । मोताळा नगरपंचायत १०,५२,६६६ 
२८६ बुलढाणा = | संग्रामपूर नगरपंचायत ६,८०,७५४ 
२८७। अमरावती = | अमरावती महानगरपालिका ५,३८,९०,२०५ 
२८८ । अमरावती । अचलपूर नगरपरिषद ९२,४९,८४० 
२९९ अमरावती । अंजनगांव सुर्जी नगरपरिषद ४५,३०,५९७ 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


२९०। अमरावती | वरुड नगरपरिषद ४४,८८,०५१ 
२९१ अमरावती । मोर्शी नगरपरिषद ३३,४९,५७१ 
२९२ अमरावती । दर्यापूर नगरपरिषद २९,७५,१०६ 
२९३ अमरावती | चांदूररेल्वे नगरपरिषद १६,२०,२७० 
२९४। अमरावती । चांदुरबाजार नगरपरिषद १५,२७,१८६ 
२९५ अमरावती । धामणगांव नगरपरिषद १७,३७,५५३ 
avg} अमरावती । ]ोंदूरजना नगरपरिषद २१,५७,०४३ 
२९७ | अमरावती । चिखलदरा नगरपरिषद ४,९७,१०० 
२९८ अमरावती तिवसा नगरपंचायत २५,५३,९४२ 
२९९ अमरावती । धारणी नगरपंचायत १४,४४,१९४ 
३००| अमरावती । भातकुली नगरपंचायत १३,३१,६५५ 
३०१ अमरावती नांदगाव खंडेइवर १८,४४,७२७ 
३०२ यवतमाळ यवतमाळ नगरपरिषद २,१५,२१,६१५ 
303| यवतमाळ | दारव्हा नगरपरिषद २०,८६,६६० 
308 | यवतमाळ ।घाटंजी नगरपरिषद १९, २९,७०२ 
३०५ यवतमाळ दिग्रस नगरपरिषद ३७,९५,१०५ 
३०६। यवतमाळ | पुसद नगरपरिषद ५९,४४,६९२ 
309| यवतमाळ | उमरखेड नगरपरिषद ४४,१४,८२८ 
३०८ | यवतमाळ ।पांढरकवडा नगरपरिषद २५,४७,४८३ 
३०९ यवतमाळ वणी नगरपरिषद ४८,५३,८४७ 
390| यवतमाळ | नेर-नवाबपूर नगरपरिषद २८,७७,०९६ 
399| यवतमाळ ।आर्णी नगरपरिषद ३१,०५,०२५ 
392| यवतमाळ | मारेगाव नगरपंचायत ९,०३,९५२ 
393| यवतमाळ | महागाव नगरपंचायत ८,३९,६६९ 
३१४ | यवतमाळ | कळंब नगरपंचायत १९,७९,५०९ 
394| यवतमाळ । झरी जामणी नगरपंचायत ३,४४, ३६५ 
३१६|। यवतमाळ । राळेगाव नगरपंचायत १६,४८,७२५ 
३१७। यवतमाळ । बाभुळगाव नगरपंचायत ५,७१,०३२ 
३१८ | यवतमाळ । ढाणकी नगरपंचायत १८,०२,७६५ 
३१९ वाशिम कारंजा नगरपरिषद ५६,७३,४४२ 
३२० वाशिम मंगळूरपीर नगरपरिषद २५,४६,४४१ 
३२१ वाशिम रिसोड नगरपरिषद ३०,२४,६८८ 
३२२ वाशिम वाशिम नगरपरिषद. ७२,८०,००२ 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


393 वाशिम मालेगाव नगरपंचायत २०,२०,१६० 
32% वाशिम मानोरा नगरपंचायत ९,५१,५५६ 
३२५ अकोला अकोला महानगरपालिका ६,६७, ६६,६८५ 
326 अकोला तेल्हारा नगरपरिषद १६,८३,१४२ 
३२७ अकोला  । आकोट नगरपरिषद ७६,४५,३५८ 
302 अकोला बाळापूर नगरपरिषद ३६,४७,५५४ 
३२९ अकोला पातूर नगरपरिषद १७,८४,४९५ 
३३० अकोला मुतिजापूर नगरपरिषद ३३,०८,७९२ 
३३१ अकोला बाठिटाकळी नगरपंचायत २३,१६,६०७ 
332 नागपूर कामठी नगरपरिषद ६९,५४,७१८ 
वा नागपूर उमरेड नगरपरिषद ४४,३९, ३६२ 
33% नागपूर रामटेक नगरपरिषद 92,83,298 
334 नागपूर खापा नगरपरिषद १२,२८,४६९ 
वड नागपूर कळमेश्वर नगरपरिषद १८,८०,३४६ 
3३७ नागपूर मोवाड नगरपरिषद ८,४४,६४३ 
3३८ नागपूर सावनेर नगरपरिषद २६,४१,१४० 
३३९ नागपूर काटोल नगरपरिषद ३८,६७,२९६ 
3४० नागपूर नरखेड नगरपरिषद १७,५९,२९२ 
3४१ नागपूर मोहपा नगरपरिषद ५,८६,६०५ 
३४२ नागपूर कन्हान नगरपरिषद २३,२८,४०९ 
3४३ नागपूर मौदा नगरपंचायत ११,८४,७६९ 
3४४ नागपूर महादुला नगरपंचायत १७,७६,३५१ 
३४५ नागपूर कुही नगरपंचायत १०,०९,१३७ 
३४६ नागपूर हिंगणा नगरपंचायत ७,७४,७४९ 
3४७ नागपूर भिवापूर नगरपंचायत 90,23,880 
३४८ नागपूर वानाडोगरी नगरपरिषद ३३,०९,१९४ 
३४९ नागपूर पारशिवनी नगरपंचायत १२,४९,१०० 
३५० नागपूर बुट्टीबोरी नगरपरिषद २८,१६,००४ 
३५१ नागपूर वाडी नगरपरिषद ४३,८४,७५६ 
342 नागपूर बहादुरा नगरपंचायत १६,१६,७१४ 
३५३ नागपूर बेसा-पिपळा नगरपंचायत ११,५९ ,७०० 
३५४ नागपूर कांद्री नगरपंचायत १०,०७,६२५ 
३५५ नागपूर कामठी कटकमंडळ १३,२७,७०५ 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


३५६ भंडारा भंडारा नगरपरिषद ७६,३९,६०६ 
३५७ भंडारा तुमसर नगरपरिषद ३७,१२,६९७ 
३५८ भंडारा पवनी नगरपरिषद १९,९७,०१६ 
३५९ भंडारा लाखांदूर नगरपंचायत १०,५५,०९५ 
३६० भंडारा मोहाडी नगरपंचायत १०, ३०,१९३ 
३६१ भंडारा साकोली नगरपंचायत २२,८२,१४४ 
३६२ भंडारा लाखणी नगरपंचायत ११,९५,४६४ 
3§3 गोंदिया गोंदिया नगरपरिषद १,०९,०५,४२४ 
३६४ गोंदिया तिरोडा नगरपरिषद २३,४४,८६९ 
३६५ गोंदिया आमगाव नगरपरिषद ३२,१३,९८१ 
३६६ गोंदिया । देवरी नगरपंचायत १४,७०,५९२ 
३६७ गोंदिया सालेकसा नगरपंचायत १२,१२,२४८ 
Bev गोदिया सडक अजुनी नगरपंचायत ५,५०,७४२ 
३६९ गोंदिया गोरेगाव नगरपंचायत ९,१५,१४७ 
३७० गोंदिया अर्जुनी नगरपंचायत ८,६०,९०४ 
३७१ वर्धा वर्धा नगरपरिषद ८६,७९,४४५ 
३७२ वर्धा आर्वी नगरपरिषद ३५,३७,५५० 
३७३ वर्धा हिंगणघाट नगरपरिषद ८३, ३४,०५० 
३७४ वर्धा पुलगांव नगरपरिषद २७,४१,१६१ 
३७५ वर्धा देवळी नगरपरिषद. १५,५६,०२७ 
३७६ वर्धा सिदी नगरपरिषद ११,७६,१८२ 
3७७ वर्धा सेळू नगरपंचायत ११,०६,३०५ 
३७८ वर्धा समुद्रपुर नगरपंचायत ६:१९:९१५ 
३७९ वर्धा आष्टी नगरपंचायत ९,३४,७९३ 
३८० वर्धा कारंजा नगरपंचायत १०,४८,५२५ 
३८१ चंद्रपूर चंद्रपुर महानगरपालिका २,६५,९४,५३७ 
३८२ चंद्रपूर बल्लारपूर नगरपरिषद ७४,४३,०३१ 
३८३ चंद्रपूर वरोरा नगरपरिषद ४०,५३,६६९ 
328 चंद्रपूर भद्रावती नगरपरिषद ५६,०३,८६४ 
३८५ चंद्रपूर मुल नगरपरिषद २५,३६,९७८ 
32§ चंद्रपूर ब्रम्हपूरी नगरपरिषद ३३,४४,६४६ 
३८७ चंद्रपूर राजूरा नगरपरिषद २४,१०,७१८ 
३८८ चंद्रपूर गडचांदुर नगरपरिषद २५,०२, ६४८ 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ७२/नवि-४, 


३८९ चंद्रपूर चिमूर नगरपरिषद ३२,२६,२७८ 
३९० चंद्रपूर नागभीड नगरपरिषद ३२,१६,६१२ 
३९१ चंद्रपूर जिवती नगरपंचायत ५,६८,४२८ 
३९२ चंद्रपूर सावली नगरपंचायत ११,३५,६१५ 
३९३ चंद्रपूर कोरपना नगरपंचायत ४,२०,९०७ 
३९४ चंद्रपूर गोडपिंपरी नगरपंचायत ६,७०,९०९ 
३९५ चंद्रपूर पोभूर्णा नगरपंचायत ८,२३,६७८ 
३९६ चंद्रपूर शिदेवाही नगरपंचायत १३,२६,३२४ 
३९७ चंद्रपूर घुग्गस नगरपंचायत २८,७३,२६९ 
३९८ चंद्रपूर भिसी नगरपंचायत १२,०२,६३४ 
3ee | गडचिरोली | गडचिरोली नगरपरिषद ४९,४४,४१४ 
goo| गडचिरोली | देसाईगंज नगरपरिषद २८,८०,४८३ 
४०१। गडचिरोळी | आरमोरी नगरपरिषद २९,०६,८३८ 
४०२ गडचिरोली | कोरची नगरपंचायत ३,९०,४४१ 
४०३ गडचिरोली | भामरागड नगरपंचायत १७,४०,७४४ 
४०४ | गडचिरोळी | SMART नगरपंचायत ८,६६,१४५ 
४०५ | गडचिरोली | सिरोंचा नगरपंचायत १०,८०,८०७ 
४०६ | गडचिरोली | कुरखेडा नगरपंचायत ६,९९,११८ 
४०७ | गडचिरोली | अहेरी नगरपंचायत १७,४८,५४९ 
४०८ | गडचिरोली | एटापल्ली नगरपंचायत १६,१५,३६२ 
४०९ | गडचिरोली । चामोर्शी नगरपंचायत २०,८५,९५३ 
४१०। गडचिरोली | मुलचेरा नगरपंचायत २,४५,७१७ 

एकूण १,९१,००,००,००० 


MAHENDRA 


Digitally signed by MAHENDRA PARBAT 

DALVI 

DN: CN = MAHENDRA PARBAT DALVI, C = 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


IN, 
PA R BAT DA LVI OF MAHARASHTRA, OU = URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Date: 2023.06.08 12:49:14 +05'30" 


(महेंद्र दळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


